U 


RNINo. MAHBIL/ 2012/ 44835 
Regn. No . PCE/ 069/ 2013- 2015 
www .dgps .maharashtra .gov . in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ५, अंक - १२ ] 


गुरुवार ते बुधवार , मार्च २४ - ३० , २०१६ / चैत्र ४ - १० , शके १९३८ 


[ पृष्ठे ८ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 
उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 

कलम ११ च्या पोट - कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित 

करण्यात येते की , उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 

आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे; 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३. 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे 
जिल्हा अहमदनगर 

विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , सोबतच्या अनुसूची- तीन 
क्रमांक डेस्क -४/ भूसं / ७६१/ २०१६ ( जुना एलएक्यु/ एसआर- १२/ २०१० , मध्ये दिलेली आहेत (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये 
नवीन एलएक्यू/ एसआर-२७/ २०१५). - ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन ___ कारणे नमूद करावीत ); 
व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 

__ आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश सोबतच्या 
हक्क अधिनियम, २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) 

अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे ; 
च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक ___ आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट - कलम (१ ) अन्वये पुनर्वसन व 
संकीर्ण - ११/ २०१४/ प्र. क्र . ७७/ अ - २, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) सोबतच्या अनुसूची- पाचमध्ये दिलेला आहे (नियुक्ती करणे आवश्यक 
याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा); 
खंड ( झेड- ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येते की, उक्त अधिनियमाच्या 
एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता 

कलम ११ च्या पोट- कलम ( ४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना 
जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा 

प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण-४ खालील 
उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात 

कार्यवाही पूर्ण होईल , त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनींचा अथवा त्यांच्या 
येईल ; 

भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही 
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या भार निर्माण करणार नाही; 
उपविभागीय अधिकारी, संगमनेर भाग , संगमनेर यास सोबत जोडलेल्या 

परंतु उक्त जमिनींच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर 
अनुसूची- एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात 

जिल्हाधिकाऱ्यांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून , अशा 
यापुढे ज्यांचानिर्देश “ उक्त जमिनी ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” 

मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 
असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहेत अथवा त्यांची आवश्यकता परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे 
भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते. ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची 
जोडलेल्या अनुसूची- दोनमध्येदिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २४ - ३० , २०१६ / चैत्र ४ - १० , शके १९३८ 


अनुसूची - एक - चालू 


अंदाजित क्षेत्र 


भूमापन क्रमांक / 
गट क्रमांक 


तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम (५) अनुसार 
उपविभागीय अधिकारी, संगमनेर भाग, संगमनेर भूमि संपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा 
हक्क (महाराष्ट्र) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त 
नियम ” असा करण्यात आला आहे) याच्या नियम १० च्या उप - कलम ( ३ ) 
द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम 
हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात 
येत आहे; 


___ 


जि . .. 


० 


३८ /१ पूर्ण 
( जुना गट नंबर ३८ पूर्ण ) 


पो . 


० 


४१ पै . 


० 


४२ पूर्ण 


० 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ ) अन्वये 
समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, संगमनेर 
भाग , संगमनेर यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 


० 


४३ पै . 


० 


० 


अनुसूची - एक 
जिल्हा अहमदनगर , तालुका अकोले, गाव कोतुळ 


५५/१ पूर्ण 
५५/ २ पै . 


० 


अंदाजित क्षेत्र 


५२/ १ पै . 


० 


भूमापन क्रमांक / 
गट क्रमांक 


५६/ १ पै . 


० 


५६/२ पै . 


० 


हे . आर 


० 


७३८ पूर्ण 


जि . .. 
पो . ख . .. 


० ३७ 
० १२ 


५९/ १ पै. 
( जुना गट नंबर ५९/ १- अ पै. ) 


जि . .. 
पो . ख . .. 


० 


५९ / २ पै . 


. .. 


__ जि . . . 


७३९ पूर्ण 


० १२ 


० 


( जुना गट नंबर ५९ / १ - क पै. ) 


5 


० 


.. . 


० 


१० . १० 


जि . .. 


० 


७१३, ७१४ , ७१५ , ७१६ , 
७२१ , ७२२. 


.. 


० १३ 


.. 


___ . . 


० 


० ३२ 


०० . ५ 


७०९ / ४ पै . 
( जुना गट नंबर ७०९/ ३ पै.) 
३६ /१ पूर्ण 


९१/२ पूर्ण 
६०/ १ पै. 
९२/ १ पूर्ण 
( जुना गट नंबर ९२/ १- अ पूर्ण ) 
९२/ २ पै. 
( जुना गट नंबर ९२/१ -ब पै.) 
९२/ ३ पूर्ण 
( जुना गट नंबर ९२/२ पूर्ण) 
९३/ १ पै . 


बा . . . 


. १३ 


जि . . . 
पो . ख . .. 


० ०५. ५ 
० ०२ . ५ 


बा . . . 


० 


४२ . २ 


३६ /२ पूर्ण 
( जुना गट नंबर ३६ / २ - अ पूर्ण) 


__ जि . .. 
पो. ख . .. 


० ०२. ७ 
० ०१. ३ 


. .. 


० १६ 


३६/ ३ पूर्ण 
( जुना गट नंबर ३६ / २-ब पूर्ण ) 


जि . .. 
पो . ख. . . 


० ०२ . ८ 
० ०१. २ 


. .. 


० ८२ 


३७/ १ पै . 


९३/ २ पै . 
९३ +९४/१ पै. 
( जुना ९३/ ३ पै.) 


बा . .. 


जि . .. 

. .. 


. 


० ०२ 


३७/ २ पूर्ण 


० ०८ 


पो . ख . .. 


० ०५ 


जि . . . 
पो . ख . . . 


९३ + ९४/ १ पै. 
( जुना ९४ पै .) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च २४ - ३० , २०१६ / चैत्र ४ - १० , शके १९३८ 


अनुसूची - एक - चालू 


अनुसूची - एक - चालू 


अंदाजित क्षेत्र 


अंदाजित क्षेत्र 


भूमापन क्रमांक / 
गट क्रमांक 


भूमापन क्रमांक / 
गट क्रमांक 


ho 


१२४/ १ पूर्ण 


जि . .. 


० १७ 


१०७ पै. 


. .. 


० 


० २४ 


पो . ख . .. 


० 


१२४/ २ पूर्ण 


जि . .. 
पो . ख . . . 


११०/ ३ पूर्ण 
( जुना ११० पूर्ण 


ख . . . 


० 


११०/ २ पै . 


. .. 


१०० 


१२५/ १ पै . 


११२/ १ पै . 


. .. 


० 


० ६१ 


१२५ /२ पूर्ण 


१०९ / १ पै . 


० 


१२१ पै . 


१०९/ २ पूर्ण 


० 


९८ पै . 


. . 


० 


१०१/ १ पूर्ण 


० 


१०९ / ३ पूर्ण 
( जुना १०९ /२ पूर्ण) 


. .. 


० 


० ०५ 


१०१/ २ पूर्ण 
१०१/ ३ पूर्ण 


जि . .. 


० 


० ४० 


जि . .. 
पो . ख . .. 


१०९ /४ पूर्ण 
( जुना १०९ /३ पूर्ण) 


१०१/ ४ पूर्ण 


११५ पै . 


. .. 


० ०२ 


१२६/ २ पै. 


. .. 


० 


० ४८ 


१०२ पै . 


जि . .. 


१२६ / ३ पै . 


० 


१०० पै . 


१२६/ ४ पूर्ण 


१ ०१ 


० 


१० 


७३७/ २ पै . 


ज . . . 


+ 


१२३/ १ पूर्ण 


जि . . . 


० 


७६४ पूर्ण 


पो . ख . .. 


० 


० ११ 


जि . .. 
ख. .. 


१२३ / २ पै . 


० 


पाप 


७६५ पूर्ण 


० 


१२३/३ पूर्ण 


० 


५५ 


. 


. 


७६६ पूर्ण 
७६७ पूर्ण 


० 


११७ पै. 


० 


१०८ पूर्ण 


पो . ख . .. 


११८ पै . 


बा . .. 


० 


० ३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २४ - ३० , २०१६ / चैत्र ४ - १० , शके १९३८ 


अनुसूची - पाच 


नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याचे 

पदनाम . - उपविभागीय अधिकारी, संगमनेर भाग , संगमनेर. 


( ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता . - संगमनेर नवीन नगर रोड , 

यशवंतराव चव्हाण मध्यवर्तीप्रशासकीय इमारत , तालुका संगमनेर , 
जिल्हा अहमदनगर . 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव : पिंपळगाव खांड लघुसिंचन तलाव, तालुका अकोलेसाठी, 
मौजे कोतुळ , तालुका अकोले , जिल्हा अहमदनगर . 

प्रकल्पकार्याचेवर्णन : पिंपळगाव खांड लघुसिंचन तलाव , तालुका 
अकोलेसाठी, मौजे कोतुळ , तालुका अकोले येथील बुडीत क्षेत्रासाठी 
भूसंपादन . 

समाजाला मिळणारे लाभ : मौजे पिंपळगाव खांड लघुसिंचन 
तलावाअंतर्गत येणाऱ्या गावातील जमिनीला व पिण्यासाठी पाणीपुरवठा 
( आर्थिक , रोजगार , पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व इतर 
लाभासंबंधात). 

अनुसूची - तीन 
बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : 

अशी बाब नाही. 

अनुसूची - चार 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला) 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश . 

सदर प्रकल्प जलसिंचनासाठी असल्यामुळे उपरोक्त बाबीबाबत शासन 
पत्र क्रमांक संकीर्ण- ०१/ २०१५/प्र . क्र . ३, दिनांक १७ मार्च २०१५ 
अन्वये सूट देण्यात आलेली आहे. 


( क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे, 

त्या अधिसूचनेचा तपशील. - मा. जिल्हाधिकारी, अहमदनगर 
यांचेकडील आदेश क्रमांक भूसं / कार्या-१६- अ/ १६८ / २०१५ , क्रमांक 
भूसं /एसआर/ उविअसंगमनेर/ १५ / २०१५ , दिनांक १० ऑगस्ट 
२०१५. 


टीप . - उक्त जमिनींच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी, 
संगमनेर भाग , संगमनेर यांचेकार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल. 


संदीप निचित , 
उपविभागीय अधिकारी , 
संगमनेर भाग, संगमनेर , 

जिल्हा अहमदनगर . 


संगमनेर , १४ मार्च २०१६. 


उपविभागीय दंडाधिकारी यांजकडून 
वाचले. - फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १७४ 

आदेश 
क्रमांक डेस्क - ७/ईएलएन-८३/ ए. डी. केस / २०१५ .- ज्याअर्थी, यासोबत नमूद केलेल्या अपघाती मृत्यू प्रकरणांमध्ये फौजदारी प्रक्रिया संहिता , 
१९७३ चे कलम १७४ मधील तरतुदीनुसार मृत व्यक्तींचे मृत्यूचेवर्गीकरण करणेकामी उपविभागीय पोलीस अधिकारी, संगमनेर विभाग यांचेमार्फत 
प्रस्ताव या कार्यालयास प्राप्त झालेले आहेत. प्रस्तुत प्रकरणांत उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावासोबतचे अपघाती मृत्यूचे 
चौकशी अहवाल, चौकशी कागदपत्रे, वैद्यकीय अधिकारी यांचे अहवाल इत्यादी तपासणी करण्यात आली आहे. मृत व्यक्तीचे रहिवासाचेकिंवात्यांचे 
नातेवाईकांचे राहण्याचे ठिकाण हे संगमनेर उपविभागाचे कार्यक्षेत्राबाहेरचे आहेत. ज्या मृत व्यक्तीचे नातेवाईकांना अपघाती मृत्यूबद्दल काही तक्रार 
अगर हरकत आहे किंवा कसे जाणून घेणे आवश्यक आहे; 

त्याअर्थी, पुढीलप्रमाणे अनुसूचीत नमूद अपघाती मृत्यू प्रकरणांतील व्यक्तीच्या मृत्यूबाबत त्यांचे जवळचेनातेवाईकास काही हरकत अगर तक्रार 
असल्यास ही नावे महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेपासून १५ दिवसांच्या आत उपविभागीय दंडाधिकारी, संगमनेर भाग , संगमनेर यांचे 
कार्यालयात समक्ष हजर राहून किंवा रजिस्टर्ड पोस्टाद्वारे लेखी स्वरूपात सादर करावे. पुढील मृत व्यक्तीच्या जवळच्या नातेवाईकांकडून मुदतीत 
हरकती अगर सूचना प्राप्त न झाल्यास मृत व्यक्तीच्या मृत्यूबाबत त्यांचे जवळचे नातेवाईकांची कोणाची काहीही हरकत नाही असे समजण्यात येऊन 
फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १७४ नुसार व उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे मृत्यूच्या वर्गीकरणाबाबत अंतिम आदेश पारित करण्यात 
येतील , याची संबंधित मृत व्यक्तीच्या नातेवाईकांनी नोंद घ्यावी . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१६ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी दिला असे . 


अनुसूची 


राहणार 


मृत्यूचेठिकाण 


पोलीस स्टेशन 


अ.म.र. नंबर 


ए.डी.एस.आर. 

नंबर 


मृत्यूचेकारण 


मृतव्यक्तीचेनावव 

वय,वर्षे 


४ 


७ 


८ 


संगमनेर 


४२/२०१४ 


४७/२०१५ 


खुशीसंदिपगुंजाळ 


६ राहणारगंगापूर, तालुकाजिल्हानाशिक, जिल्हानाशिक. 


फुप्फुसाचे आजाराने 


शहर 


डॉ.काटेहॉस्पिटल, जुनाकाल्हारघोटीरोड, संगमनेर,तालुकासंगमनेर, 
जिल्हा 
अहमदनगर 
. लक्ष्मीनगर,गुंजाळवाडी, तालुकासंगमनेर, 
जिल्हा 
अहमदनगर 
. 


२ 


५४/२०१५ 


५५/२०१५ 


संगमनेर शहर 


प्रमिलादिलीपगुंजाळ 


भाजल्यामुळे 


गुंजाळमळा, तालुकासंगमनेर, जिल्हाअहमदनगर. 


३ 


आश्वी 


१३ 
/ 
२०१५ 


२९/२०१५ 


सोनालीअरुणआरणे 


लक्ष्मीनगर, राहाता,तालुकाराहाता, जिल्हाअहमदनगर. 


निमगावजाळी, तालुकासंगमनेर, जिल्हाअहमदनगर. 


रक्तदोषामुळे, जन्मश्वासविरोध, कमीवजनव पोटातीलबरगडीचे हाडमोडलेमुळे. विहिरीच्या 
पाण्यात 
बुडून 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च २४ - ३० , २०१६ / चैत्र ४ - १० , शके १९३८ 


घारगाव 


५१/२०१४ 


६/२०१५ 


[अरुणचव्हाण 


चितळकरवस्ती, राहणारसाकुर, तालुकासंगमनेर, जिल्हाअहमदनगर. राहणारडिग्रस, तालुकासंगमनेर, 
जिल्हा 
अहमदनगर 
. 


चितळकरवस्तीयेथील मयताचेविहिरीत राहणारसाकुर, तालुकासंगमनेर. 


५ 


संगमनेरतालुका 


३४/२०१५ 


३८/२०१५ 


आयशाआरीफशेख 


प्रवराग्रामीणरुग्णालय, 
लोणी 
, 
तालुका 
राहाता 
, 
जिल्हा 
अहमदनगर 
. 


स्टोव्हचा 
भडका होऊनभाजल्याने 


संदीपनिचित, उपविभागीयदंडाधिकारी, संगमनेरभाग,संगमनेर, 

जिल्हाअहमदनगर. 


संगमनेर,२५फेब्रुवारी२०१६. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २४ - ३० , २०१६ / चैत्र ४ - १० , शके १९३८ 


पुढील अधिसूचना खालील दिनांकास असाधारण म्हणून प्रसिद्ध झाली आहे . 
सोमवार , जानेवारी ११ , २०१६ / पौष २१ , शके १९३७ 

नगररचना योजना क्रमांक ३, अहमदनगर ( सुधारित ) 
( अंतिम ) 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , 

१९६६ च्या कलम ९१ ( ६) ( ख) अन्वये अधिसूचना . 
नगरविकास विभाग 


मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक ४ जानेवारी २०१६ 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९६६ 


क्रमांक टीपीएस -१६१५/ ३१३/ प्र. क्र . १६६/ २०१५/नवि -९. - ज्याअर्थी, नगररचना योजना , क्रमांक ३, अहमदनगर (सुधारित ), शासन अधिसूचना , 
नगरविकास विभाग, क्रमांक टीपीएस-१६०१/ २७३/प्र . क्र . ५५ / २००१/ नवि - ९, दिनांक २५ मे २००१ अन्वये मंजूर झाली आहे ( यापुढे “ उक्त योजना " 
असे संबोधिलेली); 


__ आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेतील अंतिम भूखंड क्रमांक १९४ ( यापुढे “ उक्त भूखंड ” असे संबोधिलेला) “ वाडिया पार्क ” म्हणून 
दर्शविलेला आहे; 


आणि ज्याअर्थी, अहमदनगर शहराच्या मूळ हद्दीच्या दुसऱ्या सुधारित विकास योजनेतील ( उक्त भूखंडाशी संबंधित) ईपी क्रमांक ४४ ला शासनाने 
अधिसूचना नगरविकास विभाग क्रमांक टीपीएस - १६१४ / ९६ / प्र. क्र . ५६/ २०१४/ नवि - ९, दिनांक ४ मार्च २०१४ अन्वये काही बदलांसह मान्यता दिली 
असून त्यानुसार मंजूर विकास योजनेत उक्त भूखंडाखालील क्षेत्रावर आता “ आरक्षण क्रमांक १६५- स्टेडियम, क्रीडा संकुल आणि दुकान केंद्र " 
दर्शविणेत आले आहे (यापुढे “ उक्त मंजूर बदल ” असे संबोधले आहे ); 

आणि ज्याअर्थी, शासनाने दुसऱ्या सुधारित विकास योजनेतील उक्त मंजूर बदलानुषंगाने अधिसूचना क्रमांक टीपीएस- १६१४ /९६ /प्र. क्र . ५६/ 
२०१४ / नवि - ९, दिनांक ४ मार्च२०१४ अन्वये उक्त अधिनियमाचे कलम ९१ चे उप-कलम (२) अन्वये करावयाच्या फेरबदलाचे प्रारूप तयार करून 
प्रसिद्ध करण्यास अहमदनगर महानगरपालिकेस प्राधिकृत केले होते ( यापुढे “ उक्त महानगरपालिका ” असे संबोधले आहे) ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त महानगरपालिकेने, उक्त अधिनियमाचे कलम ९१ चे उप- कलम (२) मधील तरतुदीप्रमाणे वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून 
फेरबदल प्रस्ताव अंतिम मंजुरीकरिता शासनास सादर केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त भूखंडाबाबत आवश्यक त्या चौकशीनंतर व संचालक , नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर उक्त 
मंजूर बदलाच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे ( महाराष्ट्र १९६६ चा ३७ वा ) ( यापुढे “ उक्त अधिनियम " 
असे संबोधिलेले) कलम ९१ अन्वये उक्त योजनेतील उक्त भूखंडाचा वापर “ वाडिया पार्क ऐवजी “ स्टेडियम , क्रीडा संकुल आणि दुकान केंद्र ” असा 
करण्यासाठी यथायोग्य फेरबदल (यापुढे “ उक्त फेरबदल ” असे संबोधिलेला) करण्याचे राज्य शासनाचे मत झाले आहे . 

आता त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ९१ चे उप - कलम (६)( ख) अन्वये व त्या अनुषंगाने असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर करून शासन 
याद्वारे उक्त योजनेमधील उक्त फेरबदल मंजूर करीत आहे. 

उक्त योजना मंजुरीच्या अधिसूचनेच्या फेरबदल सूचितील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदींचा समावेश करण्यात येत आहे. 


नोंद 


“ अंतिम भूखंड क्रमांक १९४ हा आरक्षण क्रमांक १६५ म्हणून स्टेडियम , क्रीडा संकुल आणि दुकान केंद्र यासाठी सोबतच्या नकाशावर 
दर्शविल्याप्रमाणे निर्देशित करण्यात येत आहे. " 


उपरोक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणाऱ्या विकास योजना भाग नकाशाची प्रत , आयुक्त , अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर यांच्या 
कार्यालयात कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत नागरिकांसाठी अवलोकनार्थ एका महिन्याच्या कालावधीत ठेवण्यात आली आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च २४ - ३० , २०१६ / चैत्र ४ - १० , शके १९३८ 


yiga 4771 HERTĘ FIN1 | 241 www .maharashtra .gov . in yr richate alla viuch, FRPTH , HERIG PTV4 , qut 
यांच्या www. dtp . maharashtra. gov .in या संकेतस्थळावरसुद्धा प्रसिद्ध करण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 

T. STI. TET , 
कक्ष अधिकारी , महाराष्ट्र शासन . 


Town Planning Scheme, Ahmednagar 
No . 3 (Revised ) (Final) 
Notification under Section 91 (6 ) (B ) of 
the Maharashtra Regional and Town 
Planning Act, 1966 . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya,Mumbai - 400032 

Dated 4th January 2016 


The Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 

No. TPS - 1615 /313 /CR - 166 /2015 /UD - 9 . - Whereas , the Town Planning Scheme -Ahmednagar No. 3 
(Revised ) has been sanctioned by the Government vide Urban Development Department s Notification 
No. TPS- 1601/273 /CR -55 /2001/UD -9 , dated the 25th May 2001 (hereinafter referred to as" the said Scheme"); 


and whereas, in the said Scheme, the Final Plot No . 194 (hereinafter referred to as " the said Plot”) is 
shown as "Wadia Park ” ; 


and whereas, in the Second Revised Development Plan for Ahmednagar City (Original Limit ), E . P. 
No. 44 ( regarding " the said Plot") has been sanctioned by the Government vide Urban Development 
Department s Notification No. TPS- 1614 / 96 /CR -56 /2014 /UD - 9 , dated 4th March , 2014 , whereby the said 
Plot has been designated for the Reservation of “ Site No. 165 -Stadium , Sports Complex and Shopping 
Centre ” (hereinafter referred to as " the said sanctioned modification "); 

and whereas , under sub - section (2 ) of Section 91 of the said Act , the Government of Maharashtra 
vide Notification No. TPS- 1614 / 96 /C .R .56 /2014 /UD -9 , dated 4th March , 2014 authorised Ahmednagar 
Municipal Corporation , Ahmednagar (hereinafter referred to as " the said Corporation " ) to prepare a draft of 
the variation in accordance with the said sanctioned modification and to publish ; 


and whereas , the said Corporation has submitted the proposal of variation to the Government after 
following the due procedure laid down in the sub -section (2 ) of Section 91 of the said Act for final sanction 


and whereas, after making necessary enquiries and consulting the Director of Town Planning , 
Maharashtra State , Pune, the Government is of the opinion that it is necessary to make a variation to the 
said plot as Stadium , Sports Complex and Shopping Center instead of Wadia Park in the said Scheme in 
accordance with the said sanctioned modification (hereinafter referred to as " the said Variation ") under 
Section 91 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Maharashtra XXXVII of 1966 ) 
(hereinafter referred to as “ the said Act” ). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २४ - ३० , २०१६ / चैत्र ४ - १० , शके १९३८ 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred under sub -section (6 ) (B ) of Section 91 of the said 
Act, the Governmenthereby, sanction the said Variation to the said Scheme; 


" In the schedule of variations appended to the Notification , dated the 25th May 2001 sanctioning the 
said scheme, the following entry shall be added after the last entry.” 


ENTRY 


" The final plot No. 194 is designated as site No. 165 Stadium , Sports Complex and Shopping Centre 
as shown on the Plan " 


A copy of the part Plan of the aforesaid sanctioned variation shall be available for Public inspection in 
the office of the Commissioner, Ahmednagar Municipal Corporation , Ahmednagar during office hours on all 
working days for a period of one month . 

This Notification shall also be available on the Governmentweb site at www .maharashtra .gov. in as 
well as on web site of Director of Town Planning , Maharashtra State , Pune atwww .dtp .maharashtra . gov. in 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


R . S . CHOUHAN , 
Section Officer to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI NARESH MAHADEORAO GOTE , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS, PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 . EDITOR : SHRI NARESH MAHADEORAO GOTE . 


